शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत 
अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजनेच्या 
निधी वितरणाबाबत (सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिळ, २०२० 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No. 3/2020-Desk (MDM) दि.२३ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 


४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No. 3/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.११ ऑगस्ट, २०२० आणि 
दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 


६) आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/कार्यासन.६, दि. २८/१०/२०२०. 


७) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/कार्यासन.६, दि. २९/१०/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२३ एप्रिल,२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 


पहिल्या टप्प्यातील केंद्र हिस्स्याचा तदर्थ निधी रु.७७५०.४९ लक्ष व संदर्भाधिन दि.९ जून, २०२० रोजीच्या 


आदेशान्वये रु.१५५००.९७ लक्ष निधी वितरित केला आहे. सदर निधी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व 


अनुसूचित जमाती उपयोजना या घटकांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमाती 


उपयोजनांतर्गतचा केंद्र हिस्सा रु.२७८३.२० लक्ष तसेच, त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु.१८५५.४७ लक्ष असा एकूण 


रु.४६३८.६७ लक्ष इतका निधी वितरणास मान्यता देण्याची विनंती आदिवासी विकास विभागास करण्यात आली 


होती. त्यानुषंगाने कोविड-१९ विषाणूमुळे उद्भवलेली आर्थिक परिस्थितीस अनुसरुन वित्त विभागाने दिलेल्या 


निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधिन दि.२९ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व 


राज्य हिस्सा मिळून रु.२६४८.८० लक्ष इतका निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. तहनुषंगाने सदर निधीच्या 


खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२९/१०/२०२० च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शालेय पोषण आहार 


योजनेसाठी आदिवासी जमाती उपयोजनेच्या (TSP) लेखाशिर्षाखाळील केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून 


खालीलप्रमाणे रु.२६४८.८० लक्ष (रुपये सव्वीस कोटी अट्टेचाळीस लक्ष ऐंशी हजार) निधी वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


वितरीत करण्यात येत 

असलेला निधी 
र मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण | रु.१२६६९.३९ लक्ष | रु.१६४८.८० लक्ष 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२०२ 1432) 
२. | मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण | रु.५०००.०० लक्ष रु.१०००.०० लक्ष 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०९) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य 
शाहस्सा ४०%) (२२०२ 1489) 

एकूण रु.१७६६९.३९ लक्ष | रु.२६४८.८० लक्ष 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद 


२. सदरचा निधी वितरणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून तसेच, 


उपसंचालक (वित्त व लेखा), शालेय पोषण आहार कक्ष, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. खर्चासंबंधिच्या सद्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च 


होईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. निधी वितरित करताना वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१६/०४/२०२० व शासन निर्णय 


दि. ०४/०५/२०२० मधील नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


. सदरचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि.२९/१०/२०२० अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्रात झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या 


अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५२/अर्थोपाय, दिनांक २५/०४/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.१८१/अर्थोपाय, दि. २३/०६/२०२० अन्वये दिलेले आहेत. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३१७३७३६०७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAMOD 
ABAJI PATIL जवळा 
(प्रमोद पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र  , मुंबई/नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


